प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेंतर्गत 
(PMEME) सन २०२४-२५ वर्षाकरिता प्रकल्प 
अंमलबजावणी आराखडयास (PIP) प्रशासकीय 
मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मस्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. प्रअयो २०२४/प्र.क्र.८४/९-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख :- १७मे, २०२४ 


वाचा- १. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२०/९-अ, दि. २३.१२.२०२० 
२. केंद्र शासनाचे कार्यालयीन ज्ञापन क्र. 5॥॥-११/१४८/२०२०-॥॥६, दि. 02.99.2022 
३. नोडल अधिकारी (PMFME) तथा संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्‍तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा. क्र. पीएमएफएमई/प्र. शा. मा./2॥२/११०५६/२०२४, 
दि. ०८.०४.२०२४ 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील असंघटित अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील उद्योगांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र 
पुरस्कृत Prime Minister Scheme for Formalization of Micro Food Processing Enterprises 
(PMFME) या योजनेस केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री 
सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (Prime Minister Scheme for Formalization of Micro Food 
Enterprises (PMFME) ही योजना राज्यात सन 2020-29 पासून पुढील पाच वर्षासाठी म्हणजे सन २०२४- 
२५ पर्यंत राबविण्यास वरील वाचा येथील दि. २३.१२.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली 
आहे. उक्त योजनेच्या सन २०२२-२३ ते २०२४-२५ या वर्षातील प्रकल्प अंमलबजावणी आराखड्यास केंद्र 
शासनाने दिनांक ०२.११.२०२२ च्या पत्राद्वारे मान्यता [SST आहे. त्यास अनुसरुन सदरहू योजना सन २०२४- 
२५ मध्ये राज्यात राबविण्याकरिता रुपये ४२६७४.१० लाख एवढया रकमेच्या आराखड्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची विनंती संदर्भ क्र. 3 येथील पत्रान्वये करण्यात आली आहे. त्यानुसार शासन पुढील प्रमाणे 
निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) सन २०२४-२५ मध्ये 
राज्यात राबविण्याकरिता रु. ४२६७४.१० GRA एवढ्या रकमेच्या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


२. योजनेचा सन २०२४-२५ करिता केंद्रशासनाने मंजूर केलेला कृति आराखडा (PIP) या शासन 
निर्णयासोबत “परिशिष्ट-अ” म्हणून जोडला आहे. या कृति आराखड्यातील मंजूर घटकानुसार योजनेची 
अंमलबजावणी करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रअयो २०२४/प्र.क्र.८४/९-ओ 


३. संदर्भाकित शासन निर्णय दि. 23.92.2020 अन्वये विहित केलेल्या तरतुदींनुसार सदर योजनेची 
अंमलबजावणी करण्यात यावी व त्यानुषंगाने योजना सन २०२४-२५ मध्ये राबविण्याकरिता मार्गदर्शक सूचना 
कृषि आयुक्तालय स्तरावरून निर्गमित कराव्यात. 


४. सदर योजना सन 2028-24 मध्ये राबविण्याकरिता नोडल एजन्सी, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया 
उद्योग योजना (PMFME) तथा आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक 
अधिकारी तर सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


५. निधी खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये 
उल्लेख केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित अटी व शर्ती 
तसेच वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०५१७१७४६४८५६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षंकीत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 

HEMANT DN c-N, o-GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou AGRICULTURE 


AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=1775f5c28a439e88c4c1 Sab3f88d6a6beb26ad2675a8c7a7 ff 
GORAKHNATH 1100 pn pensarns 


INumber=6756123D309547BB1E152A6AEB6042BDE4040836DF 


541FD3620CA87FF8E71CC5, HEMANT GORAKHNATH 
MHAPANKAR : 
Date: 2024.05.17 18:00:22 +05'30' 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

) मा. मंत्री (कृषि), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

) मा. विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानपरिषद/महाराष्ट्र विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

) 

) 

) 

) 


मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032. 

अप्पर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

प्रधान सचिव (उद्योग), उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

१०) प्रधान सचिव (कृषि), कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, 

मुंबई-४०० ०३२. 

११) सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

१२) सचिव, कौशल्य विकास उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 

१३) राज्य नोडल एजन्सी (पीएमएफएमई) तथा आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
) 
) 


१४) राज्य नोडल अधिकारी (पीएमएफएमई) तथा संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), पुणे. 
१५) सर्व विभागीय कृषि सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रअयो २०२४/प्र.क्र.८४/९-ओ 


१६) सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी/तालुका कृषि अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

१७ सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१८)महाळेखापाल 9/2, (लेखा व अनुज्ञेयता)/लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 

१९) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

20) संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई. 

२१) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

22) सह संचालक, लेखा व कोषागरे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई-३२. 

23) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


२४)माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई - 32 

२५) कक्ष अधिकारी (का.१४३१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

२६) कक्ष अधिकारी (अर्थ.-१३/ व्यय-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

२७) कक्ष अधिकारी (कार्यासन ६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

२८)कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प-विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
29) कक्ष अधिकारी (2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

३०) निवड नस्ती-९अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्र. प्रअयो २०२४/प्र.क्र.८४/९-ओ, दि. 49.04.2024 सोबतचे “परिशिष्ट - अः 


~~ Maharashtra (FY 2024-25) ___ 


Proposed Budget Budget es 
SL Proposed Targets by : Recommended by EC ‘ 
No PIP Heads exian by State (Rs in the PEC (Rs. in PEC Remarks (if any) 
lakh) 
lakhs) 

] 

2 
3a. 


Planning and Data 
Collection 


Promotional Consi 9% ‘ 
Ackiviges forthe 342.70 426.00 onsidered 1% of the total Proposed budget for Promotional 
Scheme Activities 


Plan for SLTIs esta: @ Rs 
and SLT Admin | _1.25 lakh per month 33.00 ng 
ह ) Office Expenses: Rs 3 
xpenses lakhs/ Annum 


Plan for SLTIs Remaining budget under this head is recommended for Common 
3b. | (Incubation Centers- 121C 5581.25 500.00 Infrastructure Category and the respective guidclines/instructions 
IC) would be followed. 


Budget proposed for Training of DLTs and state level/District 
level officers of Agril. & Line Department looks to be on the 
higher side. The State to refer the Capacity Building Guidelines 
for provision for training Government officials and Resource 
Category | - 7210, 866.85 835.65 Person of other department collaborating with the 

Category 2 - 7210. ; ; implementation of the Scheme. The State to confirm from 

| NIFTEM for the availability of training matcrials before 
preparation/translation of the same. The actual expenditure under 
this head should be as per the issued latest Capacity Building 
Guidelines. 


या 
Subsidies to . 
5 Jadividual Enteneees 7209 units @ 3 lakhs ere 8 21630.00 


| 6 | Subsidies to SHG's 300 1050.00 1050.00 


4 | Capacity Building 


Proposed Targets by 


Proposed Budget 


Maharashtra (FY 2024-25) 


Budget 


t ; Recommended by EC ks (i ; 
No PIP Heads the state by ei in the PEC (Rs. in PEC Remarks (if any) 
= lakhs) 
7_| Subsidies to FPO's 20 210.00 210.00 | 
Subsidies to | 
ष्य Cooperatives Fw 105.00 105.00 
Common Considered a Target of 423 proposals under Common 
9 | Infrastructure 10? रेत: वतव्टर Infrastructure. 
| 10 | Mini Trifoods 2 20.00 20.00 
11 | Seed capital 15000 4800.00 4800.00 _ : 
Branding & बी ie i रने, og A fete 
> | Marketing (Including The proposals under this head should be processed as per the 
i" DPR Preparation me १9१%७0 तकर) latest Marketing & Branding Guidelines 
Cost) L 
7210 TE, 499 
Hand-Holding Groups/CI and 15,000 
13 Support Seed Capital 2653.98 2653.98 
Beneficiaries 
The budget proposed for setting up of District level Platform for 
Micro food processing Enterprise (for Marketing) is not 
Any Other Item : considered. The budget of Rs. 1.99 Cr proposed for conducting 
14 | which does not fall in 739.10 Sanction C. Cae f Satara 
bove categories 391 Loan Sanction Campaign is a part 0 promotional activities. 
व Hence, the budget proposed for Loan Sanction Campaign is 
included within the Promotional Activities Head. 
Administrative Considered Rs. 110 lakhs per annum for SPMU Expenses. and 
15 | Expenses (Inclusive 850.22 850.22 Rs. 740.22 lakhs for other admin expenses. 
of SPMU Expenses) 


|__| Total Budget 


43361.10 42674.10 


